ऑलिपिकवीर खाशाबा जाधव यांचा जन्मदिन 
दि.१५ जानेवारी हा राज्य क्रीडा दिन म्हणून 
साजरा करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- राक्रीदि-२०२३/प्र.क्र.१३२/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक. २९ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा : आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा यांचे पत्र क्रमांक क्रीयूसे /राक्रीदिन/२०२३/का.१०/३२१४, 
दि.२५.०९.२०२३ 


प्रस्तावना : 

राज्यात क्रीडा संस्कृतीची जोपासना करणे आणि जनतेत क्रीडाविषयक प्रोत्साहनात्मक 
वातावरण निर्माण होण्याच्या उद्देशाने राज्यातील प्रत्येक जिल्हयात दरवर्षी दि.१२ डिसेंबर ते १८ 
डिसेंबर या कालावधीत क्रीडा सप्ताह तसेच महान क्रीडापटू दिवंगत मेजर ध्यानचंद यांच्या 
जन्मदिनी म्हणजेच दि.२९ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय क्रीडा दिन साजरा करण्यात येतो. याच धर्तीवर 
सन १९५२ मध्ये हेळसिंकी,फिनलंड येथील ऑलिपिक स्पर्धेत स्वतंत्र भारताचे पहिले वैयक्तिक 
ऑलिपिक पदक (कास्य पदक) जिंकणाऱ्या महान कुस्तीपटू दिवंगत खाशाबा जाधव यांच्या 
राज्यासोबतच देशाचा गौरव वाढविणाऱ्या कामगिरीस सातत्याने उजाळा मिळावा तसेच त्यातून 
राज्याच्या विद्यमान व नवीन खेळाडूंनी प्रेरणा घ्यावी याकरिता त्यांचा जन्मदिन राज्याचा क्रीडा 
दिन म्हणून साजरा करण्यात यावा अशी मागणी शासनाकडे होत होती. 

या अनुषंगाने मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांनी ऑलिंपिकवीर खाशाबा जाधव यांचा 
जन्मदिन म्हणजेच १५ जानेवारी हा दरवर्षी “राज्याचा क्रीडा दिन” म्हणून साजरा केला जाणार 
असल्याचे दि.२८.८.२०२३ रोजी शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे, बालेवाडी, पुणे येथे 
आयोजित केलेल्या शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार वितरण सोहळ्यादरम्यान जाहीर केले आहे. 
त्यानुसार या राज्य क्रीडा दिनादिवश्ली अपेक्षित क्रीडा विषयक उपक्रम, आर्थिक तरतूद व अन्य 
आवड्यक बाबी यासंदर्भातील प्रस्ताव संदर्भाधिन पत्रान्वये आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा यांनी 
सादर केला आहे. यानुषंगाने राज्यात यापुढे दरवर्षी राज्य क्रीडा दिन साजरा करण्याबाबत 
तसेच त्याअंतर्गत उपक्रमांबाबत आवश्‍यक सूचना देण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्राचे महान खेळाडू व स्वतंत्र भारताचे पहिले वैयक्तिक ऑलिंपिक पदक विजेते 
खाझाबा जाधव यांचे क्रीडाक्षेत्रातील अतुलनीय योगदान विचारात घेता व त्यांच्या स्मृतीला 
अभिवादन म्हणून त्यांचा जन्मदिन दि. १५ जानेवारी हा यापुढे दरवर्षी “राज्य क्रीडा दिन” 
म्हणून साजरा करण्यात यावा, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राक्रीदि-२०२३/प्र.क्र.१३२/क्रीयुसे-१ 


२. खालील संस्थांनी प्रत्येक वर्षी दि.१५ जानेवारी रोजी राज्य क्रीडा दिन साजरा 
करावा. 


me) 
~ 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच त्यांच्या 
अधिनस्त सर्व कार्यालये, क्रीडाप्रबोधिनी, क्रीडा संकुले. 

शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच शासनमान्य खाजगी 
अनुदानित, विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित- प्राथमिक व माध्यमिक 
शाळा, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालये. 

शासकीय तसेच शासनमान्य खाजगी विद्यापीठे 

एकविध क्रीडा संस्था/असोसिएडान, क्रीडा मंडळे, क्रीडा अकादमी. 
शासनाच्या क्रीडा योजनांचा लाभ / अनुदान मिळालेल्या सर्व संस्था. 

अन्य संस्था/मंडळे (स्वेच्छेने) 


ट्ट 


2 
8 


Cc 
— 


) 
) 
) 
) 


xn 


3. wea» pte feateaah खालील उपक्रमांचे यशस्वी आयोजन करण्यात यावे. 


१) ऑलिपिकवीर wena जाधव यांची जीवनगाथा व त्यांचे क्रीडा क्षेत्रातील 
योगदान याविषयांवरील व्याख्यानांचे आयोजन. 

२) क्रीडा संस्कृतीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी रॅलीचे, मॅरेथॉन स्पर्धेचे 
आयोजन. 

शालेय विद्यार्थ्यासाठी विविध खेळांसंदर्भातीळ नियमावली, ऑलिपिक 
स्पर्धासोबतच अन्य महत्वाच्या स्पर्धा, त्यामधील wR खेळाडू व अन्य बाबी 
यांची प्राथमिक माहिती देण्यासाठी मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन. तसेच 
ऑनलाइन संपर्क माध्यमातून शालेय विद्यार्थ्यांचा नामवंत खेळाडूंसोबत संवाद. 

) विविध खेळांचे प्रदर्शनीय सामने व विजेत्यांना पुरस्कार वितरण 

) आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेळाडूंचा गौरव. 

६) जिल्हा क्रीडा पुरस्काराचे वितरण. 

) क्रीडा क्षेत्रातील यशवंत खेळाडू, प्रशिक्षक तसेच क्रीडाशिक्षण क्षेत्रातील व्यक्‍ती 
यांच्या उपस्थितीत नवोदित खेळाडू, शाळेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी- 
विद्यार्थीनी, wee तसेच क्रीडाप्रेमी नागरिक यांच्यासोबत क्रीडाक्षेत्र तसेच 
त्यामधील करीअर संधींबाबत परिसंवाद व चर्चासत्रे 
यशस्वी क्रीडाविषयक उपक्रम तसेच क्रीडा सुविधांनी युक्‍त क्रीडा संकुले, 
अकादमी, संस्था यांना भेटी देणे. 


ae 


= 


४. आयुक्त, क्रीडा तसेच सर्व BUTTS, सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी राज्य 
क्रीडा दिन व त्याअंतर्गत उपक्रमांचे आपापल्या विभागातील / कार्यक्षेत्रातील संबधितांचे 
सहकार्य व समन्वयाने यडास्वी आयोजन करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राक्रीदि-२०२३/प्र.क्र.१३२/क्रीयुसे-१ 


५. DIST व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्या अधिनस्त सर्व 
कार्यालयांच्या माध्यमातून साजरा होणाऱ्या राज्य क्रीडा दिनाकरिताचा खर्च हा मागणी क्र.ई-३ 
लेखाशिर्ष २२०४, क्रीडा व युवक सेवा १०४,(२५)(०१) महाराष्ट्र राज्याच्या प्रत्येक जिल्हयामध्ये 
क्रीडा सप्ताह साजरा करणे (कार्यक्रम) (२२०४ १७३८) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली त्या 
त्या वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून भागविण्यात यावा टिप:-परि.२ मधील 
अ.क्र.२ ते ६ येथील संस्थांनी राज्य क्रीडा दिन साजरा करण्याकरिता स्वनिधीतून तरतूद 
करावी. 


६. प्रस्तुतचा शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३९७/१४७१, 
दिनांक ११/१२/२०२३ आणि वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.विवि/शिकाना/११०,दि.१४/१२/२०२३ याअन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२९१८३२४००३२१ 
असा आहे. हा आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझानुसार व नावाने 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 
R A N | N DI IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMEN 
2.5.4.20=9651a3c25d5e1f106e47059f72760fF5 20f9b00f67c3e9186e40ed 
40540). postalCode=400032, st=Maharash' 
ber=41EC78BC14804BABDC24C7FD31 BASFBF63804F499D43 
35774E27423E40136397, RANSING ANANDRAO DERI 
2023.12.29 18:32:17 +05'30' 
रणसिंग 
( apts डेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई. 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 
. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, Hass, Aas. 
. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव 
५. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा.सभापती, विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
९. मा.अध्यक्ष,विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
१०. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
११. सर्व मा. विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
१२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
१३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
१४. अपर मुख्य सचिव, क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 


Cc AW A  -0 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राक्रीदि-२०२३/प्र.क्र.१३२/क्रीयुसे-१ 


१५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 

१७.मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

१८.आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१९. आयुक्त, शिक्षण,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

२०. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक / सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) 

२१.सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा / सर्व विभागीय उपसंचालक 
(उच्च शिक्षण) (क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत) 

२२. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत) 

23. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/अर्थसंकल्प-८) मंत्रालय, मुंबई 

२४. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४७१) मंत्रालय, मुंबई 

२५. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


